राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात भूमिगत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल ब वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २० १७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-९ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक :- 22.90.9025 
संदर्भ- ०१. महसूल व वन विभाग (आपत्ती व्याव्साथापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. ATA - २०१/प्र.क्र.१६९(भाग-२)(१) व )(१अ) आव्यप्र-१, दि. २६.०२.२०२०. 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २० १७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३०.०६.२०२०. 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०४.०९.२०२०. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २६.०३.२० २१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र. १६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २६.०३.२०२१. 
०६. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि ३१.०३.२०२१. 
०७. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि ३१:०३.२०२१. 
०८. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि २५.०६.२०२१ 
०९. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्रक्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २०.०७.२०२१. 
१०. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०५.०८.२०२१. 
११. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०५.०८.२०२१. 
१२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०५.०८.२०२१. 
१३. एम.ए.डी.सी.एल. चे पत्र नं CE(SPD)SPC/NCRMP-II/LPTE/Alibag/20¢¢2, 
दि. ०३.०९.२०२१. 


शासन निर्णय: 
जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीबादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात भूमिगत 
विद्यूत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉबरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी अलिबाग शहरात 
आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा. लि. यांनी सादर केलेल्या 
रु. ३४,७८,०७६/- (रुपये चौतीस लाख अठ्ठ्यात्तर हजार शहात्तर फक्त) यामधून रिटेन्शन मनी 
(Retentoin Money) रु. २,०८,६८५/- (दोन लाख आठ हजार सहाशे पंच्याऐंशी फक्त) रोखून ठेवण्यात 
आले आहेत. उर्वरित रु. ३,४७,८०८/- (तीन लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे आठ फक्त) Mobilization 
Advance प्रित्यर्थ वजा करण्यात येवून लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना रक्कम रु. ३६,१७,१९९/- 


(छत्तीस लाख सतरा हजार एकशे नव्व्याण्णव फक्त) च्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


खालील नमूद केल्याप्रमाणे RTGS द्वारे प्रदान करण्यात याबे. 


Sea eee (27 SET open ee 
मोबीलायझेशन ऐंडव्हान्स he ae 
Mobilization Advance (तीन लाख सत्तेचाळीस हजार आठशे आठ फक्त) 
रिटेन्शन मनी (Retentoin =i २,०८,६८५/- 
Money) (8६% (दोन लाख आठ हजार सहाशे पंच्याऐंशी फक्त) 
[लिना पावरटेक इंजिनियर ३५,००,३३५/- 
प्रा.लि. (पस्तीस लाख तीनशे पाच फक्त) 
आयकर (Income Tax (8 ५८,४२२/- 
TDS) (अठ्ठाबन्न हजार चारशे बत्तीस फक्त) 
वस्तू ब सेवा कर (GST) \ २९,२१६/- 
CGST (एकोणतीस हजार दोनशे सोळा फक्त) 

२९, २१६/- 
SGST (एकोणतीस हजार दोनशे सोळा फक्त) 


लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना सादर केलेल्या देयाकामधून अग्नीमाची वसुली करून 
सिजीएसटी व एसजीएसटी ची रक्‍कम RTGS द्वारे प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

अलिबाग शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स 
प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% AMA म्हणून एकुण रु.७,९९,,३९,२९०/- (सात कोटी ATS लाख 
एकोणचाळीस हजार दोनशे नव्वद फक्त) प्रदान करण्यात आले आहेत. त्या पैकी करारातील तरतुदीनुसार 
रु. ५,३३,८४,७२९/- (पाच कोटी तेहतीस लाख चौऱ्याऐंशी हजार सातशे एकोणतीस फक्त) एवढे अग्निम 
यापुर्वीच्या देयकातून वजा करण्यात आलेले आहेत. आता रु. ३,४७,८०८/- (तीन लाख सत्तेचाळीस हजार 
आठशे आठ फक्त) एवढे अग्निम उपरोक्‍त सदर करण्यात येणाऱ्या देयकामधून बजा करण्यात येत आहेत. 
उर्वरित अग्रिम रु. २,६२,०६,७५३/- (दोन कोटी बासष्ट लाख सहा हजार सातशे त्रेपन्न फक्त) कराराप्रमाणे 
पुढील देयकामधून वजा करण्यात येईल. 

याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता श्री अर्जून पालव, 
लेखाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि श्रीमती राजश्री राऊत, 
वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 
८०, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या तातडीच्या 
योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) चक्रीबादळ रोधक बांधकाम करणे (of) (०१) चक्रीवादळ रोधक 
बांधकाम करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) ( २२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 

सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/व्यय- 
९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्बये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtragov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११९०२२ १४४२४१२४१९ असा आहे. सदर आदेश 


oe 
ve 


( अ. सं. फडतरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंब. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई. 
४) वित्तीय सल्लागार ब सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 
६) राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प, (निवडनस्ती) 


